ताडदेव (मुंबई), तळोजा (पनवेल), हिंगणा 
(नागपूर), भोसरी (पिंपरी-चिंचवड), दिवे घाट 
(पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती, 
नांदिवळी (कल्याण), मर्फी (ठाणे)येथे 
ऑटोमोटीव्ह रिसर्च असोसिएहडन ऑफ 
इंडीया,पुणे यांचेमार्फत वाहन निरीक्षण आणि 
परीक्षण केंद्र (Inspection and 
Certification Centre ) स्थापन करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२१९/प्र.क्र.५७/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० सप्टेंबर २०२० 


वाचा :- 
१) जनहित याचिका क्र. २८/२०१३ मधील मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे दि. १८.०२.२०१६ 
रोजीचे आदेशा 
२) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र.१२॥॥/वानिपके/२०१८/का.१०(१) 
/जा.क्र.१८४२, दि.१२.०२.२०१९, जा.क्र.४६५५, दि.१०.०४.२०१९ 
३) मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील रस्ता सुरक्षा नियंत्रण समितीची 
दि.२४.०४.२०१९ रोजी झालेली बैठक 
प्रस्तावना :- 
जनहित याचिका क्र.२८/२०१३ (श्रीकांत कर्वे वि.महाराष्ट्र शासन) मध्ये मा.उच्च न्यायालय, 
मुंबई यांनी दि.१८.०२.२०१६ रोजी शासनाने विविध ठिकाणी स्वयंचलित तपासणी केंद्र (Automated 
Testing Centers) स्थापन करावेत असे आदेश दिले होते. त्यानुषंगाने मोटार वाहन विभागाच्या 
विविध परिवहन कार्यालयांसाठी ऑटोमोटीव्ह रिसर्च असोसिएठान ऑफ इंडीया,पुणे या केंद्रीय मोटार 
वाहन नियम, १९८९ च्या नियम १२६ अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थेमार्फत वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्र 
( Inspection and Certification Centre) स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

ताडदेव (मुंबई), तळोजा (पनवेल), हिंगणा (नागपूर), भोसरी (पिंपरी-चिंचवड), दिवे घाट (पुणे), 
कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती, नांदिवली (कल्याण), मर्फी (ठाणे) येथे ऑटोमोटीव्ह रिसर्च 
SHIR ऑफ इंडीया,पुणे या संस्थेमार्फत वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्र inspection and 
Certification Centre) स्थापन करण्यास, त्यासाठी ऑटोमोटीव्ह रिसर्च असोसिएठन ऑफ 
इंडीया,पुणे या संस्थेने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकास व त्यासाठी येणा-या रु.१३६,३३,००,०००/- 
(रुपये Veal छत्तीस कोटी तेहतीस लक्ष फक्त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
त्याबाबतचा एकत्रित तपशिल खालीलप्रमाणे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२१९/प्र.क्र.५७/परि-४, 


अ. क्र. कार्यालयाचे नाव रक्‍कम (रु. लक्ष) 
1 १ ताडदेव (मुंबई) १३२०.०० 
2 तळोजा (पनवेल) १४००.०० 
३ हिंगणा (नागपूर) १४००.०० 
४ भोसरी (पिंपरी-चिंचवड) १४००.०० 
५ पुणे १४००.०० 
द कोल्हापूर १३२०.०० 
७ औरंगाबाद १४००.०० 

अमरावती १५५०.०० 
नांदिवली (कल्याण) १५५०.०० 
शि शं मर्फी (ठाणे) ८९३.०० 
एकुण १३६३३.०० 


प्रकल्प अंदाजीत किंमतीचा (Estimated Project 005) प्रकल्पनिहाय Tastes खालीलप्रमाणे :- 
१) ताडदेव,मुंबई २) कोल्हापूर 


Sr. No. Particulars Amount 
(Rs. In Lakhs) 
1 Creating suitable building and infrastructure at the site for 3 lane 450.00 
operation 

2 Equipment for four lanes with two years warranty and five years 280.00 
AMC (Comprehensive) 

3 Utility Cost (DG sets, Compressor, furniture, air-condition, etc) 92.00 

4 Lane Management software including connectivity of test centre 130.00 
to department data base 

5 Project Management fees 75.00 

| 6 | Operation Cost 250.00 

7 Garage Auditing (approx. 25 nos around the test Centre) 25.00 

8 Six audit during operation (2 years) of the Centre 18.00 

Total 1320.00 


3) तळोजा (पनवेल),४) हिंगणा (नागपूर), ५भोसरी (पिंपरी-चिंचवड),६) पुणे,७) औरंगाबाद 


Sr. No. Particulars Amount 
(Rs. In Lakhs) 
1 Creating suitable building and infrastructure at the site for 4 lane 450.00 


operation 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२१९/प्र.क्र.५७/परि-४, 


2 Equipment for four lanes with two years warranty and five years 360.00 
AMC (Comprehensive) 
3 Utility Cost (DG sets, Compressor, furniture, air-condition, etc) 92.00 
4 Lane Management software including connectivity of test centre 130.00 
to department data base 
5 Project Management fees 75.00 
| 6 | Operation Cost 250.00 
1 Garage Auditing (approx. 25 nos around the test Centre) 25.00 
| 8 | Six audit during operation (2 years) of the Centre 18.00 
Total 1400.00 
८) अमरावती, ९) नांदिवली (कल्याण) 
Sr. No. Particulars Amount 
(Rs. In Lakhs) 
1 Creating suitable building and infrastructure at the site for 4 lane 600.00 
operation + Admin block 
2 Equipment for four lanes with two years warranty and five years 360.00 
AMC (Comprehensive) 
3 Utility Cost (DG sets, Compressor, furniture, air-condition, etc) 92.00 
4 Lane Management software including connectivity of test centre 130.00 
to department data base 
5 Project Management fees 75.00 
| 6 | Operation Cost 250.00 
1 Garage Auditing (approx. 25 nos around the test Centre) 25.00 
| 8 | Six audit during operation (2 years) of the Centre 18.00 
Total 1550.00 
qo) मर्फी (ठाणे) 
Sr. No. Particulars Amount 
(Rs. In Lakhs) 
1 Creating suitable building and infrastructure at the site for 2 lane 300.00 
operation 
2 Equipment for four lanes with two years warranty and five years 200.00 
AMC (Comprehensive) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२१९/प्र.क्र.५७/परि-४, 


3 Utility Cost (DG sets, Compressor, furniture, air-condition, etc) 50.00 


4 Lane Management software including connectivity of test centre 100.00 


to department data base 


5 Project Management fees 75.00 
| 6 | Operation Cost 125.00 
7 Garage Auditing (approx. 25 nos around the test Centre) 25.00 
| 8 | Six audit during operation (2 years) of the Centre 18.00 

Total 893.00 


२. उपरोक्तमान्यता ही खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

) प्रस्तुत केंद्र स्थापन करण्यास कार्यालयाकडे स्वमालकीची पुरेशी जागा उपलब्ध आहे याची 
खातरजमा करावी 

॥) प्रस्तुत केंद्र महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांचे जागेवर स्थापन करावयाचे 
असल्यास, त्या जागेसंदर्भात महामंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, जागेसंदर्भात अटी व शर्ती असल्यास 
त्यास शासन मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. 

ii) जागेच्या वापरातील बदलाबाबत आवड्यक तेथे स्थानिक प्रधिकरणाची पूर्व मान्यता घेण्यात 


यावी. 


iv) केंद्र स्थापन करण्यासाठी उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने विहीत केलेल्या प्रक्रियेनूसार 
निविदा प्रक्रिया राबवावी. 
३. यासाठी येणारा खर्च रस्ता सुरक्षा निधीसाठी परिवहन आयुक्त यांचे नावे असणा-या स्वीय 
प्रपंची खाते (PLA) क्र.०१५१४८०१०४१ (Code No.29&9) मधून करण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णयमा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील रस्ता सुरक्षा नियंत्रण समितीच्या 
दि.२४.०४.२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९३०१३१७०१३१२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
KADAM DATTATRAY 22 se काचा 
HANMANT SS 


=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KADAM 
Date: 2020.09.30 13:21:47 +05'30' 


(द.ह. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
) मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
३) मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२१९/प्र.क्र.५७/परि-४, 


४) महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई/नागपूर. 
५) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६) सह परिवहन आयुक्‍त (रस्ता सुरक्षा कक्ष),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
) 
) 
) 


७) परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 

८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी,रायगड/ नागपूर/पुणे/कोल्हापूर/औरंगाबाद/ अमरावती/ठाणे 

११) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,मुंबई (मध्य)/पनवेल/नागपूर/पुणे/कोल्हापूर/औरंगाबाद/ 
अमरावती/ठाणे 

१२) उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,पिंपरी चिंचवड/कल्याण 

१३) निवडनस्ती- (परि-४). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


